ता.घनसावंगी जि.जालना येथील तहसील 
कार्यालय नूतनीकरण व विस्तारीकरण 
बांधकामास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: MVHS - २०२१/प्र.क्र.५२/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जुन, २०२१ 


संदर्भ:-१) जिल्हाधिकारी, जालना यांच्या कार्यालयाचे क्र. /सा.प्र./प्रशा-१./कावि-७१ 
दि. २५/०२/२०२१. 
२) शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दि. २४/०८/२०१७ 


प्रस्तावना:- 


१. संदर्भाधीन पत्रान्वये ता. घनसावंगी जि.जालना येथीळ तहसील कार्यालय नूतनीकरण व 
विस्तारीकरण बांधकामास रु. ५३२.३६/- लाख इतक्या किंमतीचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत शासनास सादर करण्यात आला आहे. 

२. सदर अंदाजपत्रक सहायक अभियंता श्रेणी-१, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग,घनसावंगी 
यांनी तयार केले असून कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,परतूर यांनी तपासले 
असून मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी त्यास तांत्रिक सहमती दर्शविली 
आहे. 

2: सदर अंदाजपत्रक सन २०२०-२१ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. 


शासन निर्णय:- 

ता. घनसावंगी जि.जालना येथील शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या निवासस्थान 
बांधकामास रु. ५३२.३६/- लक्ष (रूपये पाच कोटी बत्तीस लक्ष छत्तीस हजार रूपये फक्त) इतक्या 
किंमतीच्या अंदाजपत्रकास सोबतच्या सहपत्र 'अ' अनुसार खलील अटींच्या अधिन राहून शासन 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 

अटी व शर्ती- 

अ) प्रस्तुत काम हाती घेण्यापुर्वी या कामाचे नकाशे व आराखडे शासकीय वास्तुशास्त्रज्ञ यांचेकडून 
मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ताविभागाची स्वाक्षरी घेणे 
आव्यक आहे. 

(ब) काम सुरू करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

(क) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रके 

मंजूरकरूनच काम हाती घ्यावे. 

(ड) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ता.क्र.,१ 

दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 

करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएलडी - २०२१/प्र.क्र.५२/ई-८ 


(इ) प्रस्तावातील खरेदीशी संबधित बाबींकरिता ई-निवीदा प्रणालीचा अवलंब करून उद्योग,उर्जा व 
कामगार विभागाकडील दि.२४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयाद्वारे निर्गमीत सूचना विचारात 
घ्यावात. 

(फ) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करून द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही व्हावी. 

२. सदर कामासाठी येणारा खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्रमांक एच-८, ४०५९ -सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च ०१ कार्यालयीन इमारती ०५१, बांधकाम (०७ जिल्हा प्रशासन 
(योजनांतर्गत) ५३, मोठी बांधकामे (०७) (०१) मोठी बांधकामे (४०५९ ०७९९), (०७) (०२) आस्थापना 
खर्च (४०५९ ०८०५), (०७) (03) हत्यारे व संयंत्र यांचा खर्च yous ०८१४)” या उद्दीष्टाखाली 
उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 

३. सदर कामाची सुरुवात सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासून सुरु होत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय मान्यता वित्त विभाग, क्रमांक-विअप्र-२०१३/प्र.क्र.-३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७/०४/२०१५ मधील भाग- पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ नियम 
क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार तसेच सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४५/इमा-३, दि.१२/११/२०२० च्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०७२२१७२८२०८०१९ असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 

Dr.SHWETA ती 


2.5.4.20=6281ac1913ceb1456ffcfd8e5d3dbe032cfa746426763d635 1 cb898b 


72986801, pseudonym=7EEESBAF53B2BFC59945DABFC99C96C2C2709F7F, 
jumber=2FA86D3D30D0DE896CC35E8F420B067861B1ECA1D14FFO10 


serialNumbé 
AS202C61E6ADCEFE, cn=Dr.SHWETA SAWDEKAR BAIG 
Dai 


tte: 2021.07.22 16:35:40 +05'30" 


(ST. Aa सावदेकर-बेग) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१.विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद, विभाग, औरंगाबाद. 
२.जिल्हाधिकारी, जालना. 
३.तहसिळलदार, घनसावंगी, जि. जालना. 
४.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र - २, नागपूर. 
५.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 
६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा - जालना. 
७.उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३/ अर्थ-२) मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
८.सह सचिव / उप सचिव, नियोजन विभाग, कार्यासन १४७५, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
९.सह सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग, (व्यय-९/अर्थ-१२),मंत्राळय,मुंबई 
१०.कार्यासन अधिकारी (ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, -३२ 
११.निवड नस्ती, कार्यासन ई-८, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएलडी - २०२१/प्र.क्र.५२/ई-८ 


शासन निर्णय सहपत्र “अ 


बीएलडी-२०२१/प्र.क्र.५२/ई-८ 


| No. | PERTICULAR AMOUNT 
1 Main building proper 
Type-l 
A)Area of First Floor(855.50sqm) Rs. 23098500.00 
2 Electrification 
a)External (transformer D.G. set) (5%) Rs. 1154925.00 
b)Internal (6%) Rs. 1385910.00 
3 Water supply & sanitary (5%) Rs. 1154925.00 
4 Add compound wall & gate Rs. 10.00 ~=~—s 
| 6 | Solar energy system (lump sum Rs. [0.00 | 
7 Parking arrangement Rs. 1000000.00 
| 8 | Rain water harvesting 
855.50sqm.@ 700.00 /sqgm Rs. 598850.00 
| 9 _| Fire fighting arrangement 
35.00 No. @ 7500.00 / no Rs. 262500.00 
10__| Ramp for handicap Rs. [0.00 ~=——sd| 
11_ | furniture work (855.50*0.7=598.85Sq) rate 5000per Sqm Rs. 2994250.00 
12__| Flag post Rs. [0.00 ~=——sd 
13 | Add for dismantling of existing building Rs. O00"? =-.-- = 
Total (A) | Rs. 31649860.00 
16 | Contingencies (4% Rs. 1265994.40 
17_| Add 5% Centage charge Rs. 1582493.00 
18 | 10% of price escalation Rs. 3164986.00 
19 | 12% of GST Rs. 3797983.00 
20 | 5% of Green Building Concept Rs. 1154925.00 
21__| 0.5% Labour insurance Rs. 158249.30 
Total (B) | Rs. 11124630.70 
1 Add for bore well Rs. 10.00 (| 
2 Air Conditioner Rs. 10.00  _—_—i| 
3 Lift Rs. O00" = | 
4 Consultancy charges (2%) for civil work portion Rs. 467970.00 
| 6 | External toilet [Rs. [0.00  —| 
7 Public facility canter Rs. 10.00 =—sY 
| 9 | Gardening [Rs. [0.00  —| 
Total (C) | Rs. 461970.00 
Total (B+C) | Rs. _ | 1158660070 
Total Cost of project (A+B+C) | Rs. 43236460.70 
Poin takh | Rs. | 432.36 lakh | 
PLINTH AREA RATE Per Sqm 
1)Bldg proper cost Rs 36995.74 
2)Elect work Rs 3212.00 
3)Water supply Rs 1460.00 
4)for (B+C) Rs 13544.00 
5)Total Cost of Project Rs 50539 
PART -B OF ESTIMATE 
ESTIMATE FOR REPAIR OF TAHSIL OFFICE Rs 9999734 
TOTAL PART A+B 5,32,36,194 


IN LAKH 


532.36 LAKH 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


